RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- ( १ ) मा . अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ / १११५ / प्र.क्र . ८८ / 

०५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
( २ ) श्री . आनंदराव हिरामन सोनवणे , राहणार हुडको कॉलनी , ३८५ , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार यांचा अर्ज दिनांक 

२६ फेब्रुवारी २०२१ . 
( ३ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / शासकीय चा.प. / ४८ / २०२१ , दिनांक १३ मे २०२१ 

अधिसूचना 


क्रमांक पीओएल / कक्ष -२ / ड -१ / कावि -४६४ / २०२१.- ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अ . क्र . १ अन्वये श्री . आनंदराव हिरामन सोनवणे , 
राहणार हुडको कॉलनी , ३८५ , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार यांना महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ , मुंबई यांनी सन २०१७ 
करिता गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारासाठी सन्मानित करण्यात आलेने विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक होणेबाबत विनंती 
केली आहे . 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार उपोद्घातातील अ . क्र . २ चे शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वपार करून खालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली नंदुरबार जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती 
श्री . आनंदराव हिरामन सोनवणे , राहणार हुडको कॉलनी , ३८५ , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नेमणूक या अधिसूचनेद्वारे करीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव व पत्ता 


१ 


श्री . आनंदराव हिरामन सोनवणे , 
राहणार हुडको कॉलनी , ३८५ , नंदुरबार , 
तालुका जिल्हा नंदुरबार . 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) १७८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना खालील अटी / शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 
१. सदर नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांकरिता अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत अथवा पुढील आदेश 

होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर नियुक्त पदाचा 
गैरवापर केल्यास कोणत्याही कारणाशिवाय पूर्वसूचना न देता सदर नियुक्ती मुदतीपूर्वी रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी , नंदुरबार 
यांना असेल . मुदत संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा उपयोग केल्यास तो सर्वथा यापदाच्या अधिकाराचा गैरवापर ठरेल व 

त्याने केलेले साक्षांकन , दिलेले प्रमाणपत्र अवैध मानण्यात येईल , 
२. सदर नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी हे संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ मध्ये उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास 

सक्षम राहतील . 
३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 

घ्यावा . तसेच , साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळी या नोंदवहीची अवलोकनासाठी जिल्हाधिकारी / 

पोलीस अधीक्षक यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 
४. भविष्यात कोणत्याही न्यायालयाने विशेष कार्यकारी अधिकारी यास शिक्षा दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याची सदर पदावरील नियुक्ती तत्काळ 

रद्द होईल व तो पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही . 
५. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी शासनाचे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूद क्रमांक ७ नुसार देण्यात 

आलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यात यावा . 
६. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 

कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 
सदर नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळे त्यांना सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

मनीषा खत्री , 

भा . प्र . से . , 
नंदुरबार , २० ऑगस्ट २०२१ . 

जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


७ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -१ / ८७३ / २०२१.- श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२१ ( छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुजित अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

शैलेश रंगनाथ उगले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २० फेब्रुवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अंतिम आदेश 


संस्थेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर संस्थेशी संबंधित वाद , न्यायालयीन 
बाबी इत्यादी कामकाज पहाणेसाठी श्री . जे . व्ही . ठाकरे , पहिले 
अपर लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची शासकीय 
अभिहस्तांकिती / कस्टोडियन म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक प्रशा / स्वा.समर्थ / क .१०२ / अं.आ. / १० ९ / २०२१.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) , 
कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जगदीश 
बारी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ , जिल्हा जळगाव 
असा आदेश देतो की , या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश क्रमांक 
प्रशासन / अवसायन / मध्यं आदेश / स्वा.समर्थ पत / २०२० , दिनांक ८ जानेवारी 
२०२१ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , ४ जानेवारी २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


श्री स्वामी समर्थ अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , 


भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायन 
कामकाज करण्यासाठी कलम १०३ प्रमाणे अवसायक म्हणून श्री . ए . 
यु . तडवी , मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
धरणगाव हल्ली सेवावर्ग अधिग्रहित कर्मचारी अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , भुसावळ यांची नेमणूक करीत आहे . सदर अवसायक 
यांनी संस्थेच्या मालमत्तेची येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून 
संस्था समर्पित करणेची कार्यवाही पूर्ण करावी . 


क्रमांक आस्था / इंदिरा तेलबिया सं . / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / 
१६ ९ / सन २०२१.- मी , रणजित पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त विधीशक्तींचा वापर करून असा 
आदेश देतो की , इंदिरा तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , कोपली , तालुका - जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एनबीआर / एजीआर / ( ओ ) / ४२३ / १ ९ ८ ९ , दिनांक १६ 
ऑगस्ट १ ९ ८ ९ या संस्थेच्या कलम १० ९ खाली व्यवहार समापित 
करण्याची कार्यवाही बंद करण्यात आली आहे . सबब सदर संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . तसेच असाही आदेश देतो की , या 
आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विसर्जित झाली आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


हा आदेश माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिला असे . 


जगदीश बारी , 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भुसावळ , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


नंदुरबार , ९ फेब्रुवारी २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक आस्था / जयवंत / क , २१ / नों रद्द आ . / २१ / सन २०२१.- मी , 
रणजित पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त विधीशक्तींचा वापर करून संस्थेच्या अवसायक मंडळ यांनी 
सादर केलेली आर्थिक पत्रके व अहवालाच्या अधीन राहून जयवंत 
नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नंदुरबार ( अवसायनात ) , 
तालुका- -जिल्हा नंदुरबार या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८ ९ ( १७ ) मधील तरतुदींस अनुसरून 


क्रमांक आस्था / यशोधन / कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश / १७६ / सन 
२०२१.- मी , रणजित पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त विधीशक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो 
की , यशोधन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नंदुरबार , 
तालुका - जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एनबीआर / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४१४ / १ ९९ ० , दिनांक ४ डिसेंबर १ ९९ ० या संस्थेच्या 
कलम १० ९ खाली व्यवहार समापित करण्याची कार्यवाही बंद 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १- ७ , शके १ ९ ४३ 


करण्यात आली आहे . सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आहे . तसेच असाही आदेश देतो की , या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्था विसर्जित झाली आहे , असे समजण्यात येईल व ती 


क्रमांक आस्था / रजा / ९ ७४ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


रणजित पाटील , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ९ फेब्रुवारी २०२१ . 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व 
सहनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे रविवारचे 
सुट्टीस जोडून दिनांक १३ फेबुवारी २०२१ रोजी उच्च व कनिष्ठ 
खातेनिहाय परिक्षेचे कामकाज संपलेनंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक ह्या दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
टीप -२ अन्वये ] . 

श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा 
उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . टी . एन . कादरी , ११ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक प्राससं / प्रशा -१ / केकेवाघ ससाका / क , १०२ / अव . बदल / १५३ / 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मिलींद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये के . के . वाघ सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड , काकासाहेबनगर , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक या 
कारखान्यावर अवसायक म्हणून श्री . आर . एफ . निकम , तत्कालिन 
द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था वर्ग -१ ( साखर ) , नाशिक 
यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . त्यांची बदली जिल्हा विशेष 
लेखापरिक्षक ( वर्ग -१ ) , सहकारी संस्था , अहमदनगर या पदावर 
झालेली असल्याने त्यांचे पदनामात अंशत : बदल करून अवसायनातील 
कामकाज जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक ( वर्ग -१ ) , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या पदावरून करणेस मान्यता देण्यात येत आहे . 


नाशिक , ३ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / १०६१ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


मिलींद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


श्रीमती एस . सी . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजीचे रविवारचे सुट्टीस जोडून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . सी . जाधव , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक ह्या दिनांक १ 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


आदेश 


असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


श्रीमती एस . सी . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 

नमूद कालावधीचा 
कार्यभार श्री . जी . पी . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ८ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ११६५ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


क्रमांक आस्था / रजा / ११ ९ ३ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मागील मंजूर 
असलेल्या दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ 
या अर्जित रजेस दिनांक ३० जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ६ 

वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक ह्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 

श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . एस . के . ढेकळे , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


श्री . पी . डी . दिग्रसकर , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ 
ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे , 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . डी . दिग्रसकर , अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड हे दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते , तर ते अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


वाचावे.- ( १ ) श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचा जा . क्र . ५७८/२०२१ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ 


चा अर्ज . 


श्री . पी . डी . दिग्रसकर , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचे न्यायालयाचा दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्रीमती एस . सी . 
जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक व 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . आर . जी . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


( २ ) जिल्हा न्यायाधीश , नाशिककडील आदेश क्रमांक 

आस्था / ९ ७४ / २०२१ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ . 
( ३ ) श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचा जा . क्रमांक ७३६/२०२१ , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०२१ चा अर्ज . 


" 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक आस्था / रजा / १२३८ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना जिल्हा न्यायालय , 
नाशिक आदेश क्रमांक आस्था / ९ ७४ / २०२१ , दिनांक ३ फेब्रुवारी 


नाशिक , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
२०२१ अन्वये दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी वेळेपूर्वीपावेतो दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे सार्वजनिक सुट्टीस 
२०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची मंजूर करणेत आलेली अर्जित जोडून मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
रजा संदर्भिय पत्र क्रमांक ३ अन्वये रद्द करणेत येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एन . धेड , ५ वे सहदिवाणी 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०२१ . 

हे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव या पदावर 
आदेश 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 

( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 
क्रमांक आस्था / रजा / १२४४ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . श्री . एन . एन . धेड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक २४ 

नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . वाय . पी . पुजारी , ४ थे सहदिवाणी 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) 

यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे दुसरा 
शनिवार व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे रविवारचे सुट्टीस सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जोडून दिनांक २३ फेबुवारी २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

नाशिक , २२ फेब्रुवारी २०२१ . 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे रिमांड कामाचे वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे 

आदेश 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , क्रमांक आस्था / रजा / १४३१ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
नाशिक ह्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 
२०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या १० वे 

श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

निफाड यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

२०२१ पावेतो एकूण ५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 

येत आहे . 
टीप -२ अन्वये ] . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी 
श्रीमती अ . मो . शाह , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड हे दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ ते 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . टी . एन . कादरी , ११ वे 

ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड या पदावर स्थानापन्न 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

म्हणून काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) 
नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 

नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी , 

श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०२१ . 

निफाड यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार 
श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , २ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 
आदेश 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
क्रमांक आस्था / रजा / १३८ ९ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

अभय सो . वाघवसे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
श्री . एन . एन . धेड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 

नाशिक . 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) 

नाशिक , २२ फेब्रुवारी २०२१ . 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 


तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ७१७ / २०२१.- श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ 
फेब्रुवारी २०२१ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विजय 
भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री , राजेश शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू अशोक 
शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 
शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी 
सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ३६१ / २०२१.- श्री . एस . टी . मलिये , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ अशी 
३ 

दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या निम्न स्तर व उच्च स्तर परिक्षा 
संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१ / ८०३ / २०२१.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 


वरीलप्रमाणे दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या निम्न स्तर 
व उच्च स्तर परिक्षा संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
टी . मलिये , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांचे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक आस्था / रजा / ९ १० / २०२१. - जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ३६४ / २०२१.- श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०२१ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ मार्च २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी यांना दिनांक २० जानेवारी 
२०२१ ते दिनांक २२ जानेवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी हे दिनांक २० 
जानेवारी २०२१ ते दिनांक २२ जानेवारी २०२१ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 

श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती आर . एन . खान , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


वरीलप्रमाणे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ मार्च २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
डी . व्ही . देढीया , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळावा . 


क्रमांक आस्था / रजा / ९ ६२ / २०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक 
जी . कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यांचे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १२ फेब्रुवारी २०२१ . 


श्रीमती जी . एस . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ 
ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रविवार रोजीचे सुट्टीस जोडून 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जी . एस . बोरा , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी ह्या 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


श्रीमती जी . एस . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती एस . पी . कुलकर्णी , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , ४ फेब्रुवारी २०२१ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . जाधव , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर हे 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 

श्री . डी . एस . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद 
कालावधीचा कार्यभार श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ९ ६३ / २०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ११६३ / २०२१. - जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्रीमती एम . आर . धानोरकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांना दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२१ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण २ ( दोन ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मागील अर्जित रजेस जोडून ते दिनांक २ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आर . धानोरकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक ह्या 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 

श्रीमती एम . आर . धानोरकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती एस . आर . निकम , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी यांना दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ शनिवार व दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०२१ रविवार या सुट्टीस जोडून दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी हे दिनांक १० 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , इगतपुरी या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ 
( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 

श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती आर . एन . खान , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

विकास कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 
नाशिक , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ४ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ११६२ / २०२१. - जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्री . डी . एस . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांना दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ 
ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो एकूण ४ ( चार ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./1655/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 15th February 
2021 to 18th February 2021 prefixing 
holiday on 13th February 2021 and 
14th February 2021 and suffixing 
holiday on 19th February 2021 with 
permission to leave Head Quarters 
from 12th February 2021 after office 
hours to 20th February 2021 before 
office hours . 


12th February 2021 
after office hours to 
16th February 2021 
before office hours 
Smt . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


16th February 2021 
before office hours to 
20th February 2021 
before office hours 
Shri . R. M. Kulkarni , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Smt . K. K. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 15th February 
2021 to 18th February 2021 prefixing 
holiday on 13th February 2021 and 
14th February 2021 and suffixing 
holiday on 19th February 2021 with 
permission to leave Head Quarters 
from 12th February 2021 after office 
hours to 20th February 2021 before 
office hours . 


3 


Smt . R. J. Pawar , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Sangamner . 


Earned Leave from 3rd February 
2021 to 6th February 2021 suffixing 
holiday on 7th February 2021 with 
permission to leave Head Quarters 
from 2nd February 2021 after office 
hours to 8th February 2021 before 
office hours . 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


4 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 15th February 
2021 to 18th February 2021 prefixing 
holiday on 13th February 2021 and 
14th February 2021 and suffixing 
holiday on 19th February 2021 with 
permission to leave Head Quarters 
from 12th February 2021 after office 
hours to 20th February 2021 before 
office hours . 


07 


Earned Leave Ex post facto from 4th 
February 2021 to 6th February 2021 . 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


6 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . M. N. Saleem , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 15th January 
2021 to 26th January 2021 prefixing 
holiday on 13th January 2021 and 
14th February 2021 and suffixing 
holiday on 27th February 2021 and 
28th February 2021 with permission 
to leave Head Quarters from 12th 
February 2021 after office hours to 
1st March 2021 before office hours . 


Earned Leave on dated 4th February 2021 of Shri . A. B. Bhillare , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Ahmednagar is being cancelled as per his request application dated 6th February 
2021 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 


SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 15th February 2021 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./1749/2020.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 
Sr. Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
No. Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is kept 
1 2 3 

4 
1 

Shri . A. P. Kulkarni , Medical Leave from 14th January Shri . G. R. Dhepe , 
Civil Judge , Senior 2021 to 29th January 2021 . Joint Civil Judge , Senior Division 
Division , Ahmednagar . 

and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , 
Ahmednagar . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave Ex post facto 
from 5th February 2021 to 6th 
February 2021 suffixing holiday 
on 7th February 2021 with 
permission to leave Head 
Quarters from 4th February 2021 
after office hours till 8th February 
2021 before office hours . 


3 


Medical Leave from 14th January 
2021 to 31st January 2021 . 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , 
Ahmednagar . 


14th January 2021 to 19th 
January 2021 
Smt . S. S. Patil , 
16th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 
20th January 2021 to 31st 
January 2021 
Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


4 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Earned Leave from 10th 
February 2021 to 12th February 
2021 suffixing holiday on 13th 
February 2021 and 14th 
February 2021 with permission 
to leave Head Quarters from 9th 
February 2021 after office hours 
till 15th February 2021 before 
office hours . 


9th February 2021 after office 
hours to 11th Febrary 2021 
before office hours 
Shri . V. K. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Sangamner . 
11th February 2021 before 
office hours to 15th February 
2021 before office hours 
Shri . P. S. Shinde , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Sangamner . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


93 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Shri . P. S. Shinde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Earned Leave from 8th February 
2021 to 10th February 2021 
prefixing holiday on 7th February 
2021 with permission to leave 
Head Quarters from 6th 
February 2021 after office hours 
till 11th February 2021 before 
office hours . 


Shri . V. K. Jadhav , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


6 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Earned Leave from 15th 
February 2021 to 18th February 
2021 prefixing holiday on 13th 
February 2021 and 

and 14th 
February 2021 suffixing holiday 
on 19th February 2021 with 
permission to leave Head 
Quarters from 12th February 
2021 after office hours till 20th 
February 2021 before office 
hours . 


7 


Smt . U. A. Borade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


Medical Leave from 1st February 
2021 to 3rd February 2021 with 
permission to leave Head 
Quarters from 1st February 2021 
till 3rd February 2021 before 
office hours . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Parner . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Parner . 


Earned Leave from 8th February 
2021 to 26th February 2021 
prefixing holiday on 7th February 
2021 and suffixing holiday on 
27th February 2021 and 28th 
February 2021 with permission 
to leave Headquarter from 6th 
February 2021 after office hours 
till 1st March 2021 before office 
hours . 


8 


Shri . S. S. Deshmukh , 
Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Earned Leave from 2nd 
February 2021 to 6th February 
2021 suffixing holiday on 7th 
February 2021 with permission 
to leave Head Quarters from 1st 
February 2021 after office hours 
till 8th February 2021 before 
office hours . 


Smt . A. S. Wankhade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


9 


Smt . A. S. Wankhade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Medical Leave from 11th January 
2021 to 17th January 2021 with 
permission to leave Head 
Quarters from 11th January 2021 
after office hours till 18th January 
2021 before office hours . 


Smt . J. P. Sarpate , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


10 


Smt . Saritha 
Vishwambharan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


Medical Leave from 2nd 
February 2020 to 3rd February 
2021 . 


Smt . V. A. Lavand - Kokate , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata . 


11 


Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Smt . P. V. Raut , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Newasa . 


Earned Leave from 15th 
February 2021 to 20th February 
2021 prefixing holiday on 13th 
February 2021 and 14th 
February 2021 and suffixing 
holiday on 21st February 2021 
with permission to leave Head 
Quarters from 12th February 
2021 after office hours to 22nd 
February 2021 before office 
hours . 


12 


Shri . M. C. Nepte , 
Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shevgaon . 


Shri . S. P. Ade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shevgaon . 


Earned Leave from 15th 
February 2021 to 18th February 
2021 prefixing holiday on 13th 
February 2021 and 14th 
February 2021 and suffixing 
holiday on 19th February 2021 
with permission to leave Head 
Quarters from 12th February 
2021 after office hours till 20th 
February 2021 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 16th February 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


१०५ / ५ - ब , सर्व्हे नंबर १०५/५ पैकी १०२.४५ चौरस मीटर असे 
एकूण क्षेत्र ५ ९४१.९ ८ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू मालकी हक्क संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहेत . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ६०४२ / 
सन २०२०.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
अर्चित इस्टेट ' ए ' टाईप को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , मोगलनगर , कामटवाडे , नाशिक ही संस्था क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ६०४२ / सन २०२० , दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २०२० अन्वये कामटवाडे शिवारातील सर्व्हे नंबर ४० / २ / 
१ यांसी क्षेत्र २०००.०० चौरस मीटर पैकी ९ ६०.०३ चौरस मीटर 
या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका - जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , ८ फेब्रुवारी २०२१ . 


नाशिक , १६ ऑक्टोबर २०२० . 


वाचले.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) ( ब ) आणि नियम ८ ९ . 
( २ ) चेअरमन , तापीमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

धुळे यांचेकडील पत्र दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


अंतरिम आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ३८ ९ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
ईश्वर भक्ती संकुल को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पळसे , नाशिक ही संस्था क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
( टीसी ) / ६०५१ / सन २०२१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये पळसे 
शिवारातील सर्व्हे नंबर १२ ९ / १ , प्लॉट नंबर १ यांसी क्षेत्रफळ 
६१ ९ .७६ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


क्रमांक वि -८ / गृह . / कावि -२१३ / तापीमाई गृह . / कलम १०२ ( १ ) ( ब ) / 
अंतिम आदेश / ४११ / सन २०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे , तालुका धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / 
११६२ / सीआर -४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश 
तापीमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा 
धुळे या संस्थेच्या सर्व व्यवहार / कारभार गुंडाळण्याबाबतचा अंतिम 
आदेश पारित करीत असून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार श्री . नवनीत 
रणछोड गोसावी , सहायक सहकार अधिकारी अधीन उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे तालुका यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


नाशिक , ५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीओ ) / ३ ९ २ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
श्री क्रिष्णा को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , संसारी , 
नाशिक ही संस्था क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीओ ) / ६०५२ / 
सन २०२१ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये संसारी शिवारातील 
सर्व्हे नंबर १७० / १ - अ पैकी ५७६.५७ चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर 
१७० / १ - ब पैकी १३४३.५ ९ चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर १७०/३ क्षेत्र 
९ ००.०० चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर १७०/४ क्षेत्र १८००.०० चौरस 
मीटर , सर्व्हे नंबर १०५ / ५ - अ पैकी क्षेत्र ४ ९ १.२५ चौरस मीटर , 
सर्व्हे नंबर १०५ / ५ - ब पैकी ७२८.१२ चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व 
धनकोस फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना 
मुदतीचे आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? 
याबाबत त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण / बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह 
या कार्यालयात एक महिन्याचे आत सादर करावे . यात कसूर झाल्यास 
अगर दाखल केलेले लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण / बाजू समाधानकारक 
नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


असा निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 


अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


घ्यावी . 


, 


तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 


तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिला आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिला आहे . 


धुळे , ९ फेब्रुवारी २०२१ . 


धुळे , १ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


वाचले.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) ( ब ) आणि नियम ८ ९ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , कलदैवत सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

मर्यादित , धुळे यांचेकडील पत्र दिनांक २७ जानेवारी 


२०२० . 


अंतरिम आदेश 


क्रमांक वि -८ / गृह . / कुलदैवतसह गृह . / कलम १०२ ( १ ) ( ब ) / अंतिम 
आदेश / ६ ९ ७ / सन २०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे , तालुका धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / 
११६२ / सीआर -४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश 
कुलदैवत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा 
धुळे या संस्थेच्या सर्व व्यवहार / कारभार गुंडाळण्याबाबतचा अंतिम 
आदेश पारित करीत असून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार श्री . अमोल 
पंडितराव यंडाईत , मुख्य लिपिक अधिकारी अधीन उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे तालुका यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 


क्रमांक वि -१ / श्री कृष्णाई उपसा / अव.बदल / आदेश / ७०८ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , 
तालुका धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / 
सीआर -१५ , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये प्राप्त विधी शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ ( ४ ) मधील तरतुदींनुसार श्री कृष्णाई उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिरडाणे प्र . नेर , तालुका - जिल्हा धुळे 
( अव . ) या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . म . मा . सैंदाणे यांचेऐवजी 
श्री . डी . बी . शिरसाठ , लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , सहकारी संस्था 
अधीन विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , धुळे 
यांची अवसायकपदी नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
धुळे , २२ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व 
धनकोस फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना 
मुदतीचे आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? 
याबाबत त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण / बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह 
या कार्यालयात एक महिन्याचे आत सादर करावे . यात कसूर झाल्यास 
अगर दाखल केलेले लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण / बाजू समाधानकारक 
नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , 
असा निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 


क्रमांक वि -१ / जय भवानी उपसा / अव.बदल / आदेश / ७१५ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , 
तालुका धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / 
सीआर -१५ , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये प्राप्त विधी शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ ( ४ ) मधील तरतुदींनुसार जय भवानी उपसा 
जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , मेहेरगाव , तालुका जिल्हा 
धुळे ( अव . ) या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . म . मा . सैंदाणे यांचेऐवजी 
श्री . डी . बी . शिरसाठ , लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , सहकारी संस्था 
अधीन विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , धुळे 
यांची अवसायकपदी नेमणूक करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सदर आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
धुळे , २२ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -3 / श्री धनलक्ष्मी ग्रासहपत / अव.बदल / आदेश / ६७७ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , 
तालुका धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून श्री धनलक्ष्मी ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
भदाणे , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . म . 
मा . सैंदाणे , लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , 
सहकारी संस्था ( पणन ) , धुळे यांचेऐवजी श्री . दु . बा . शिरसाठ , 
लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था 
( पणन ) , धुळे यांची नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
धुळे , २३ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / राजमाता अहिल्यादेवीहोळकरउपसाजलसिंचन / 
संस्था नोंदणी / जाहीरनामा / २४७ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , राजमाता अहिल्यादेवी होळकर सहकारी 
संस्था मर्यादित , वागदरी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण 
उपसा जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण 

असे करण्यात 
येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / एलएफटी / ४४६ ९ / 
सन २०२१ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


श्रीगोंदा , ८ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक वि -३ / सद्गुरु केशवदत्तमाऊलीनासहपत / अव.बदल / आदेश / 
६८७ / सन २०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे , तालुका धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून सद्गुरु केशवदत्त माऊली नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भदाणे , तालुका जिल्हा धुळे या 
संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . म . मा . सैंदाणे , लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , धुळे यांचेऐवजी 
श्री . दु . बा . शिरसाठ , लेखापरिक्षक श्रेणी -१ , विशेष लेखापरिक्षक , 
वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , धुळे यांची नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

संजय गिते , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , 

तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 
धुळे , २३ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक जेजीए / बीएसएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७६ / सन २०२१.- मी , 
जगदिश बारी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ , तालुका 
भुसावळ , जिल्हा जळगाव या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , मयुरेश्वर हाऊसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक 
२४ ) मधील कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली असून संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


जगदिश बारी , 


सहायक निबंधक 


सहकारी संस्था , भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


भुसावळ , २ ९ जानेवारी २०२१ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / साईबाबा / म.आ. / २११ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव साईबाबा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
पाथरी , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश 
देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्रीकृष्ण / म.आ. / २१४ / सन २०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव श्रीकृष्ण सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
पिंपळगाव खु . , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 


सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . आर . घुले , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी -१ , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिन 
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / वाल्मिक / म.आ. / २१३ / सन २०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव वाल्मिक दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , फुपणी , 
तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत 
व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


मध्यंतरीय आदेश 


खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्रीगजानन / म.आ. / २१६ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव श्री गजानन सहकारी दूध उत्पादक सोसायटी लिमिटेड , 
करंजी , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . दिपक व्ही . ठाकूर , 
उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / मांडवेदिगर / म.आ. / २१५ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव मांडवेदिगर सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
मांडवेदिगर , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . आर . घुले , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी -१ , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिन 
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / जय सदगुरु / म.आ. / २१७ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव जय सदगुरु महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , निमखेड , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात 
येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . दिपक व्ही . ठाकूर , 
उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अमृतधारा / म.आ. / २१ ९ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अमृतधारा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
डोंगर बु . , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . आर . भावसार . 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( श्रेणी -१ ) , उडते पथक , अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / स्वा.विवेकानंद / म.आ. / २१८ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव स्वामी विवेकानंद सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
ब्राम्हणे , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 


कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . आर . भावसार . 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( श्रेणी -१ ) , उडते पथक , अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 


जळगाव , 

१ मार्च 

२०२१ . 


संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


मध्यंतरीय आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . आर . भावसार , 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( श्रेणी -१ ) , उडते पथक अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्री दत्त / म.आ. / २२० / सन २०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव श्री दत्त सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , ढेकू 
खु ,, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . आर . भावसार . 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( श्रेणी -१ ) , उडते पथक अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम 
आदेश कायम करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम 
आदेश कायम करण्यात येईल . 


मध्यंतरीय आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / पांडुरंग / म.आ. / २२२ / सन २०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव पांडुरंग सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , तरवाडे , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश 
देत आहे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / सरस्वती / म.आ. / २२१ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव सरस्वती सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , ढेकु 
बु . , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात 
येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत 
आदेश देत आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . आर . भावसार . 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( श्रेणी -१ ) , उडते पथक अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरिक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १ एप्रिल 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम 
आदेश कायम करण्यात येईल . 


( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव भाग्यलक्ष्मी 
मच्छिमार व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , चौगाव , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत 
पारीत केलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / भाग्यलक्ष्मी मच्छि चौगाव / मध्यंतरीय आदेश / ९ ७८ / २०२० , दिनांक 
३० डिसेंबर २०२० हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


सदरचे आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


विलोपित आदेश 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / भाग्यलक्ष्मी / वि.आ. / २२३ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 


जळगाव , १ मार्च २०२१ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./2222/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Extended Earned Leave from 19th 
January 2021 to 20th January 2021 
with permission to leave Head 
Quarters . 


Shri . R. M. Kulkarni , 

, 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 26th February 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./2239/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Medical Leave from 15th February 
2021 to 18th February 2021 . 


Shri . S. D. Patil , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrirampur . 


Earned Leave 24th February 2021 
with permission to leave Head 
Quarters from 24th February 2021 till 
25th February 2021 before office 
hours . 


Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


3 


Smt . S. D. Javalgekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Earned Leave 22nd February 2021 to 
24th February 2021 with permission 
to leave Head Quarters from 21st 
February 2021 after office hours till 
25th February 2021 before office 
hours . 


Smt . S. D. Wadgaonkar , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


4 


Smt . R. S. Rai , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Earned Leave 16th February 2021 to 
18th February 2021 suffixing holiday 
on 19th February 2021 . 


Shri . S. M. Bomidwar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


5 


Shri . S. S. Deshmukh , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Smt . A. S. Wankhede , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


6 


Smt . A. S. Wankhede , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Earned Leave 16th February 2021 to 
18th February 2021 suffixing holiday 
on 

19th February 2021 with 
permission to leave Head Quarters 
from 15th February 2021 after office 
hours till 20th February 2021 before 
office hours . 
Earned Leave 1st March 2021 to 6th 
March 2021 prefixing holiday on 27th 
February 2021 and 28th February 
2021 and suffixing holiday on 7th 
March 2021 with permission to leave 
Head Quarters from 26th February 
2021 after office hours till 8th March 
2021 before office hours . 


Shri . S. S. Deshmukh , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


7 


Smt . V. C. Deshpande , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Earned Leave from 24th 
February 2021 to 26th February 
2021 suffixing holiday on 27th 
February 2021 and 28th 
February 2021 with permission 
to leave Head Quarters from 
23rd February 2021 after office 
hours till 1st March 2021 before 
office hours . 


23rd February 2021 after office 
hours to 26th February 2021 
after office hours 
Smt . S. Y. Shaikh , 
8th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 
26th February 2021 after office 
hours to 1st March 2021 
before office hours 
Smt . N. Y. Nagargoje , 
5th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


8 


Shri . P. D. Kolekar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Earned Leave from 25th 
February 2021 to 3rd March 2021 
with permission to leave Head 
Quarters from 24th February 
2021 after office hours till 4th 
March 2021 before office hours . 


24th February 2021 after office 
hours to 26th February 2021 
after office hours and 1st 
March 2021 before office 
hours to 4th March 2021 
before office hours 
Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner 
26th February 2021 after office 
hours to 1st March 2021 after 
office hours 
Shri . S. H. Khade , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Akole . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 26th February 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./2610/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
No. Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is Kept 
1 2 3 

4 
1 Shri . D. P. Kasat , 

Earned Leave 8th March 2021 to 10th Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior March 2021 prefixing holiday on 7th Civil Judge , Senior 
Division , Shrirampur . March 2021 and suffixing holiday on Division , Newasa . 

11th March 2021 with permission to 
leave Head Quarters from 6th March 
2021 till 12th March 2021 before office 

hours . 
2 Smt . R. S. Bhosale , Medical Leave 15th February 2021 Smt . J. V. Pekhale 
Joint Civil Judge , 

and 18th February 2021 with Purkar , 
Senior Division and 

permission to leave Head Quarters 2nd Joint Civil Judge , 
Additional Chief Judicial from 15th February 2021 till 18th Senior Division and 
Magistrate , Sangamner . February 2021 . 

Additional Chief Judicial 

Magistrate , Sangamner . 
3 Smt . N. K. Nagargoje , Medical Leave 1st March 2021 to 3rd Smt . N. S. Sayyad , 
5th Joint Civil Judge , March 2021 . 

6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 

First Class , Ahmednagar . 
4 Smt . J. P. Sarpate , Earned Leave Ex post facto from 26th 

Shri . S. S. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , th March 2021 to 3rd March 2021 with 

Civil Judge , 
Junior Division and 

Junior Division and 
permission to leave Head Quarters 
Judicial Magistrate , 

Judicial Magistrate , 
from 26th March 2021 till 3rd March 
First Class , Pathardi . 

First Class , Pathardi . 
2021 . 
5 Shri . S. H. Khade , 

Earned Leave 8th March 2021 to 12th Shri . S. S. Kale , 
Civil Judge , 

March 2021 prefixing holiday on 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

March 2021 and suffixing holiday on Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

13th March 2021 and 14th March Judicial Magistrate , 
First Class , Akole . 

2021 with permission to leave Head First Class , Akole . 
Quarters from 6th March 2021 after 
office hours till 15th March 2021 

before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 8th March 2021 . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


डी 
. 


श्रीमती पी . एस . आपटे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांचे बालसंगोपन रजेचे 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा व कार्यालयाचा कार्यभार श्रीमती जी . 
के , टंडन , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती पी . एस . आपटे , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 
नाशिक , २८ एप्रिल २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ७३२ / २०२१.- श्री . एल . 
गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक 
२३ मार्च २०२१ ते दिनांक ११ एप्रिल २०२१ अशी २० दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल . डी . गायकवाड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ११ एप्रिल २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी 
सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . 
डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २० एप्रिल २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

पुनर्जीवन आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये 

क्रमांक आस्था / कृषि चढउतार / मजूर / पूनर्जीवन / ५०४ / सन २०२१. 
मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १ ९ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चा नियम १८ मधील 
तरतुदीअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
कृषी कामगार चढउतार मजूर सहकारी संघ मर्यादित , 
लासलगाव , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( अवसानात ) या 
संस्थेचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पारित केलेला पुनर्जीवन 
प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून कृषी कामगार चढउतार 
मजूर सहकारी संघ मर्यादित , लासलगाव , तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेचे या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे पुनर्जीवन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी पारीत केला असे . 


निफाड , २२ मार्च २०२१ . 


आदेश 


वाचावे.- ( १ ) श्रीमती पी . एस . आपटे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक 

यांचा दिनांक ७ एप्रिल २०२१ चा अर्ज . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

संकीर्ण -२०१७ / प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , दिनांक २३ जुलै 

२०१८ . 
( ३ ) कार्यालयीन टिपण्णी दिनांक ९ एप्रिल २०२१ . 

आदेश 
क्रमांक आस्था / रजा / २८३६ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांना महाराष्ट्र शासन , वित्त 
विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१७ / प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , 
दिनांक २३ जुलै २०१८ अन्वये या शासन निर्णयातील अट क्रमांक 
१ ( vii ) अन्वये सदरची रजा २०२१ या कॅलेंडर वर्षाकरिता बाल 
संगोपनाचे कारणास्तव दिनांक १० एप्रिल २०२१ ते १३ मे २०२१ 
अशा एकूण ३४ दिवसांची रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / छत्रपती शिवाजी महाराज वि.का.सेवा 
सह.संस्था करंजगाव / नोंदणी / ३४२ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , छत्रपती शिवाजी महाराज विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , करंजगाव , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी // आरएसआर / 
( ( सीआर ) / ५४८२ / सन २०२१ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


नोंदणी रद्द आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


निफाड , ३१ 

मार्च २०२१ . 


क्रमांक आस्था / क .२१ / नों.रद्द / स्नेहप्रभागृनिसपिंपळगाव / ६०३ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक स्नेहप्रभा 
सहभागीदारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव 
बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एनएचडी / एचएसजी / 
टीओ / १०३ ९ / ९ ३ - ९ ४ / सन १ ९९ ३ , दिनांक २२ जून १ ९९ ३ ) या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / स्व . शंकरराव शिंदे वि.का.सेवा 
सह.संस्था करंजगाव / नोंदणी / ५४८ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , स्व . शंकरराव शिंदे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , पालखेड , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी // आरएसआर / ( सीआर ) / ५४७ ९ / 
सन २०२० , दिनांक ३१ मार्च २०२१ असा आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


निफाड , ३१ मार्च २०२१ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


निफाड , ३१ 


मार्च २०२१ . 


क्रमांक आस्थापना / सप्तश्रृंगी मविकासेससं नोंदणी / ५३८ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , सप्तश्रृंगी महिला विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / 
आरएसआर / ( सीआर ) / ५४७६ / सन २०२१ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ असा 
आहे . 


संस्था नोंदणी आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / मुळमुकाई वि.का.सेवा सह.संस्था 
तारूखेडले / नोंदणी / ५५० / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा निफाड हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
मुळमुकाई विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
तारूखेडले , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी // आरएसआर / ( सीआर ) / ५४८१ / सन 
२०२० , दिनांक 

३१ 

मार्च २०२१ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


निफाड , ३१ मार्च २०२१ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 


आहे . 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / मतोबा महाराज विकासेवासह.संस्था 
नैताळे / नोंदणी / ५४४ / सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , मतोबा 
महाराज विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नैताळे , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 


निफाड , ३१ 


मार्च 

२०२१ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ( सीआर ) / ५४७८ / सन 
२०२० , दिनांक ३१ मार्च २०२१ असा आहे , 

. 


मर्यादित , लासलगाव , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक असे करण्यात 
आलेले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


आहे . 


निफाड , ७ एप्रिल २०२१ . 


निफाड , ३१ मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी / सप्तश्रृंगी वि.का.सेवासह . 
संस्थाखानगावथडी / नोंदणी / ५४६ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
सप्तश्रृंगी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , खानगाव 
थडी , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ( सीआर ) / ५४८० / सन 

दिनांक ३१ मार्च २०२१ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / स्व.सुकदेव अ.भो.दु. / म.आ. / 
५३७ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव स्व . सुकदेव अण्णा भोसले सहकारी दूध 
उत्पादक संस्था मर्यादित , लोंढे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


२०२० , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


निफाड , ३१ मार्च २०२१ . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १५ जुलै 
२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम 
आदेश कायम करण्यात येईल . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कृषी कामगार मजूर / पो.नि. / दुरुस्ती / ६१८ / सन २०२१. 
मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
जिल्हा नाशिक जाहीर करतो की , या कार्यालयाचे अधिनस्थ कार्यक्षेत्रात 
कृषी कामगार चढउतार मजूर सहकारी संघ मर्यादित , लासलगाव , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणीकृत असून सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / पीआरडी / ( एल ) / ७०१ / सन 

२५ मे १ ९ ८४ असा आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


१ ९ ८४ , दिनांक 


जळगाव , १४ जून २०२१ . 


या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१३ अन्वये संस्थेचे उपविधीतील पोटनियमांची दुरुस्ती करण्यात येवून 
सदर संस्थेचे नाव कृष्णा बांधकाम व विद्युत मजूर सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


BY I / c . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./4375/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 
Sr. Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
No. Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is Kept 
1 2 3 

4 
1 Shri . D. J. Patil , 

Medical Leave from 9th April 2021 to 9th April 2021 to 
Civil Judge , Junior 

23rd April 2021 with permission to 17th April 2021 before 
Division and Judicial leave Head Quarters from 12th April office hours 
Magistrate , First Class , 2021 to 24th April 2021 before office Shri . P. V. Sapkal , 
Karjat . hours . 

Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Jamkhed . 
17th April 2021 before 
office hours to 24th April 
2021 before office hours 
Shri . M. M. Palsapure , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Karjat . 


2 


Medical Leave from 21st April 2021 
to 11th May 2021 . 


Shri . B. G. Pawar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


21st April 2021 to 
10th May 2021 
Shri . S. M. Bomidwar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 
10th May 2021 to 
11th May 2021 
Shri . A. A. Pacharne , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Newasa . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MANJUSHA V. DESHPANDE , 
I / c . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 3rd June 2021 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


१८ . 


आदेश 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / गृहनिर्माण / सन २०१५ , दिनांक १ ९ 


ऑक्टोबर २०१५ . 


( ३ ) अवसायक , श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , गुरुदत्त 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चोपडा यांची 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ प्रस्ताव . 


क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल / ओ / १२७३ / ६४३ / २०१ ९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , सुस्मित कृषी व कृषीपूरक अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल / ओ / १२७३ / २०१ ९ , 
दिनांक १३ जून २०१ ९ असा आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

गृहतारण / पुनर्जीवन / २०१ ९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


चोपडा , १३ जून २०१ ९ . 


क्रमांक आस्थापना / गुरुदत्त गृहतारण / पुनर्जीवन / ६८८ / २०२०.- मी , 
किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जीवनवर 
नमूद 

केलेल्या कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या 
अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


१८ . 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / संजिवनी गृह / सन २०१५ , दिनांक १ ९ 
ऑक्टोबर २०१५ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


चोपडा , ७ जानेवारी २०२० . 


( ३ ) अवसायक , श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , संजिवनी 

गृहतारण सह.संस्था मर्या यांची दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१ ९ प्रस्ताव . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


१८ . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

संजिवनी गृहतारण / पुनर्जिवन / २०१ ९ , दिनांक २८ 


डिसेंबर २०१ ९ . 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / उपसाजलसिंचन / सन २०१५ , दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) श्री बी . एम . महाले , अवसायक , गायत्री माता आदिवासी 

उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या , कर्जाणे , तालुका 
चोपड़ा , जिल्हा जळगाव यांची दिनांक १५ मार्च २०२१ 


आदेश 


प्रस्ताव . 


क्रमांक आस्थापना / संजिवनी गृहतारण / पुनर्जीवन / ६८६ / २०२०.- मी , 
किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार संजिवनी गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
पुनर्जीवनवर नमूद केलेल्या कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर 
तसेच संस्थेच्या अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर 
करीत आहे . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

गायत्री माता उपसा जलसिंचन / पुनर्जीवन / २०२१ , दिनांक 
१६ मार्च २०२१ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 
चोपडा , ७ जानेवारी २०२० . 


क्रमांक आस्थापना / गुरुदत्त गृहतारण / पुनर्जीवन / ६८८ / २०२०.- मी , 
किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार गायत्री मात्रा आदिवासी 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , कर्जाणे , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जीवनवर नमूद केलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या अवसायकांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

गायत्री माता उपसा जलसिंचन / पुनर्जीवन / २०२१ , दिनांक 
१८ मार्च २०२१ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


आदेश 


चोपडा , २२ एप्रिल २०२१ . 

. 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 


कलम 


क्रमांक आस्थापना / योगेश्वर उपसा जलसिंचन / पुनर्जिवन / ५४४ / २०२०. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार योगेश्वर 
आदिवासी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , मेलाणे , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जिवनवर नमूद 
केलेल्या कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या 
अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


१८ . 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / उपसाजलसिंचन / सन २०१५ , दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) श्री बी . एम . महाले , अवसायक , अरुणोदय आदिवासी 

उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या , कर्जाणे , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव यांची दिनांक १६ मार्च २०२१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


चोपडा , २६ एप्रिल २०२१ . 


प्रस्ताव . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

अरुणोदय उपसा जलसिंचन / पुनर्जीवन / २०२१ , दिनांक 
१७ मार्च २०२१ . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / अरुणोदय उपसा जलसिंचन कर्जाणे / पुनर्जीवन / 
६ -- / २०२०.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
अरुणोदय आदिवासी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 
सत्रासेन , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जिवनवर 
नमूद केलेल्या कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या 
अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / उपसाजलसिंचन / सन २०१५ , दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) श्री बी . एम . महाले , अवसायक , देवगडमाता आदिवासी 

उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या , देव्हारी , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव यांची दिनांक १८ मार्च २०२१ 


प्रस्ताव . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / 

देवगड माता उपसा जलसिंचन / पुनर्जीवन / २०२१ , दिनांक 
१ ९ मार्च २०२१ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


आदेश 


चोपडा , २६ एप्रिल २०२१ . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


क्रमांक आस्थापना / देवगडमाता उपसा जलसिंचन / पुनर्जीवन / ५४५ / 
२०२०.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
चोपडा , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार देवगडमाता 
आदिवासी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , देव्हारी , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जिवनवर नमूद 
केलेल्या कारणास्तव व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या 
अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


१८ . 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / उपसाजलसिंचन / सन २०१५ , दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) श्री बी . एम . महाले , अवसायक , योगेश्वर आदिवासी 

उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या , मेलाणे , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव यांची दिनांक १७ मार्च २०२१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


चोपडा , २३० एप्रिल २०२१ . 


प्रस्ताव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / अश्विन १ - ७ , शके १ ९ ४३ 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ . 
( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / अंतिम आदेश / उपसाजलसिंचन / सन २०१५ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 

. 
( ३ ) श्री बी . एम . महाले , अवसायक , वघाईमाता आदिवासी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या , वैजापूर , तालुका चोपडा , जिल्हा 

जळगाव यांची दिनांक २२ मार्च २०२१ प्रस्ताव . 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना / गायत्री माता उपसा जलसिंचन / पुनर्जिवन / २०२१ , दिनांक २४ मार्च २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / वघाई माता उपसा जलसिंचन / पुनर्जिवन / ५४६ / २०२१.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार वघाईमाता आदिवासी 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , वैजापूर , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जिवनवर नमूद केलेल्या कारणास्तव 
व परिस्थितीच्या आधारावर तसेच संस्थेच्या अवसायकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे . 


किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , 

जिल्हा जळगाव . 


चोपडा , ३० एप्रिल २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


